प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांना मुख्य इमारत, दुसरा मजला येथील 
प्रधान सचिव ( परिवहन व बंदरे ), गृह 
विभाग यांचे दालन वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. शाकाजा-१११/प्र.क्र.८६/२०१८/२२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यसुलभतेच्या दृष्टीने प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) 
यांच्यासाठी वापरात असलेले मुख्य इमारत, दुसरा मजला येथील दालन प्रधान सचिव, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांना वाटप करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) यांच्यासाठी वापरात असलेले मुख्य इमारत, दुसरा मजला 
येथील दालन प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना व प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग) यांच्यासाठी वापरात असलेले क्र. ६१८ (विस्तार), ६ वा मजला येथील दालन प्रधान सचिव 
(परिवहन व बंदरे), गृह विभाग यांना वाटप करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२३१३२३४६३००७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pradnya Prakash Sawant 
p fa d Nn a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=dcab5c13648ccfdd9424ee4584da4e7 2f3f6f06dfd6 
p fa ka S h S a Wa Nn t b1eaa220fc9de68f36473, cn=Pradnya Prakash Sawant 
Date: 2018.08.23 13:26:37 +05'30' 
(प्र.प्र. सावत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
२. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११/प्र.क्र.८६/२०१८/२२ 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. उप सचिव (इमारती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. उप सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान 
रोड, फोर्ट, मुंबई-०१. 
१३. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-४), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय आवार, मुंबई-३२. 
१५. मुख्य दूरध्वनी चालीका, मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, रुम नं.४१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. निवडनस्ती. 


